वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील सह नियंत्रक, वैधमापन 
शास्त्र या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, २०२३ या 
दिनांकास अनुसरुन अंतरिम (तात्पुरती) जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र. ७८/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २८ जून, २०२३ 
शासन परिपत्रक- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली २०२१ नियम ५ (१) नुसार सह नियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्र या संवर्गामध्ये कार्यरत असणा-या अधिकाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी २०२३ या दिनांकास अनुसरुन 
सामायिक अंतरिम (तात्पुरती ) जेष्ठता यादी तयार करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ' 
येथे जोडण्यात आली आहे. 


२. Way जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील 
तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात 
कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


३. सह नियंत्रक, वैध मापन शास्र या संवर्गाची उपरोक्त तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायलयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुमत्ती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात 
आली आहे. 


४. सदर तात्पुरती जेष्ठतायादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांनी १५ दिवसांत सदर 
यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास शासनास सादर कराव्यात. विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न 
झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला dale बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


प्‌. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०६२८१२३४३९०८०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHESHRAO 
BHASKAR KUTE 


(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रति, 
१) सर्व संबंधित सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 


प्रत- 
१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
2) निवडनस्ती (संग्रहाथी. 


१ संवर्गाचे नांव : सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 


शासन परिपत्रक क्र. FART २०२३/प्र.क्र. ७८/ग्रासं-३, दि. २८ जून, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट “अ 


२) वेतनश्रेणी :- एस-२०-५६१००-१७७५०० 
३) १ जानेवारी, २०२३ या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती जेष्ठतासूची. 
नियम ३ (१ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | सह नियंत्रक जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष  ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा | शोरा 
(ब) नुसार नांव पदावरील रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग 
क्रमांक 
_ | २ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
विक कक श्री. ल. बे. हारोडे पदोन्नती २५.०६.१९६८ भज-ब | ०१/०६/२०१८ । ०१/०६/२०१८ | ३०.०६.२०२६ 
२. श्री. शि. स. काकडे पदोन्नती १४.११.१९७२ खुला ०१/०६/२०१८ | ०१/०६/२०१८ | ३०.११.२०३० 
३. श्रीमती सीमा बैस पदोन्नती १२.१२.१९७२ खुला ०४/०६/२०१८ । ०४/०६/२०१८ । ३१.१२.२०३० 
8 श्री. नरेंद्रसिह मोहनसिह पदोन्नती १४.०९.१९७२ | विजा (| ०८/०६/२०२० | ०८/०६/२०२० | ३०.०९.२०३० 
G. श्री. पा. म. बिरादार पदोन्नती ०५.०३.१९७० खुला । ०७/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ | ३१.०३.२०२८ 
६. श्री. शि. के. बागल पदौोन्नती १५.०८.१९६६ खुला ११/१०/२०२१ ०७/१०/२०२१ । 39.02.2028 
श्री. सु. ह. चाटे पदोन्नती १५.०७.१९६९ भज-ड  । ०७/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ । ३१.०७.२०२७ 


